पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ साठी 
राज्य हिस्साची रू.४३,९०,७८,०००/- इतकी 
रक्‍कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी 
वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०- अ, दि.१८/०६/ २०२१ 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
३. कृषि संचालक (fam, कृषि आयुक्तालय, पुणे पत्र जा.क्र.कृआ/मुसां/पुह्‌आफपिवियो/अ.मा 
/३७३१७/२०२२, दि.०७.११.२०२२ 
४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०- अ, दि.१७/०३/२०२३ 
प्रस्तावना :- 


शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान Sea पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य 
आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधारित 
फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर 
विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन 
न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक 
नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना 
राज्यात सन २०२१-२२ , २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, 
केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रेबेरी व पपई (आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० 
जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी Ul जनरल इन्शुरन्स.कं.लि., रिलायन्स जनरल 
sap. fe. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 
केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.६ नुसार “चाळू हंगामातील 
नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरंक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देखील केंद्र व राज्य 
शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्‍यक आहे. सदर विमा 
हप्ता अनुदानाची रक्‍कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकूण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० 
टक्क्याच्या ५७० टक्के रक्‍कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे. त्यास अनुसरून सदर्भ 
क्र.३ अन्वये कृषि आयुक्‍त कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रु.४३,९०,७८,०००/- इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ अंतर्गत कृषि 
आयुक्तालयाने केलेळी शिफारस विचारात घेता, राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-ओ 


रु.४३,९०,७८,०००/- इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना खालीलप्रमाणे 
अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२२-२३ 


अ.क्र. | विमा कंपनीचे नाव यापूर्वी वितरीत | वितरित करण्यात 
करण्यात आलेली राज्य | येणारी राज्य हिस्सा 
हिस्सा रक्‍कम रक्‍कम 
१ | भारतीय कृषि विमा कंपनी ३६,५६,४७,८८४/- | २४,७३,१३,६१०/- 
२ एच.डी.एफ.सी. UN जनरल 
इन्ठारन्स = कंपनी ९,९३,९७,६००/- 
SIRT कंपनी ६,७२,२९,६४८/- 
३ रिलायन्स जनरल इन्हरन्स १२,४५,३४,७४२/- 
कंपनी १८,४१,२१,९५७/- 
कंपनी 
एकुण ६४,९१,६७,४४१/- ४३,९०,७८,०००/- 


सदरची रक्‍कम आंबिया बहार हंगाम २०२२-२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर 

इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 
२. प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ करीता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 

(००)(०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 


३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा. 
प. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१८१/१४३१ दि.२५/०३/२०२३ व वित्त 


विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१०२/२०२३/व्यय१ दि.२८/०३/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/१०-ओ 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३११२०९०१२८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH. 


SA R | TA R | S H | no ल, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
BANDEKAR DESHMUKH = 


arashtra, 
‘91 F350AAGFEC292A55DBSBF8829C64 
RISHI BANDEKAR DESHMUKH 


(सरिता बांदेकर - देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
११.सह सचिव (१०-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२.कक्ष अधिकारी (2- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१३.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 
१४.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा 
मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई - ४०००६३ 
१५.विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी Ul जनरल इन्श्युरन्स क॑. लि. पहिला मजला, 
एचडीएफसी हाऊस, १६५-१६६ dod रिक्लॅमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, 
मुंबई- ४०००२० 
१६.निवडनस्ती (कार्यासन १०-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


